कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत. 

कै.सज्जन ज्ञानदेव कांबळे, परिचर 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५५९/सेवा-५ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: ०४ जुलै, २०२४ 


वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२०. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/कोवीड-१९/कक्ष-५८/विककैकांबळे/१६४- 
१६९/२४, दि.२०.०५.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाकित क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२९.०५.२०२० अन्वये कोव्हिड-१९ 


संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच 


/ सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांनी मयत श्री.सज्जन ज्ञानदेव कांबळे, परिचर, प्रा.आ.केंद्र 


गादेगाव, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर यांच्या कुटुंबियांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण- 


२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० नुसार रु.५०,००, ०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या 


रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


३. प्रा.आ.केंद्र गादेगाव, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर येथे कार्यरत असलेल्या मयत श्री.सज्जन 


ज्ञानदेव कांबळे, परिचर यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य पार पाडताना कोरोना विषाणू संसर्गाने 


दि.०४.०८.२०२० रोजी मृत्यू झाला आहे. मयत श्री.कांबळे यांच्या सेवा कोव्हिड-१९ विषाणूच्या 


सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने मदतकार्य यामध्ये समाविष्ट होत आहेत. मयत श्री.कांबळे हे रुग्णालयात 


दाखल होण्यापूर्वी १४ दिवस कर्तव्यावर हजर होते. श्री.कांबळे यांचा मृत्यू कोव्हिड-१९ मुळे झाला 


शासन निर्णय संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९९ /सेवा-५ 


असल्याचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख औषधवैद्यकशास्त्र विभाग, डॉ.वै.स्मृ.शा.वैद्य.महा.सोलापूर यांनी 


प्रमाणित केले आहे. 


४. त्यानुसार, प्रा.आ.केंद्र गादेगाव, ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर येथे कार्यरत असलेल्या मयत 


श्री.सज्जन ज्ञानदेव कांबळे, परिचर यांच्या कुटुंबियांना रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) 


इतक्या रक्कमेचे सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास या आदेशाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० मधील 


तरतूदीनुसार मयत श्री.सज्जन ज्ञानदेव कांबळे, परिचर या कर्मचाऱ्यांच्या वारसास या संदर्भातील 


तरतूदी व नियम विचारात घेऊन सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा, 


पुणे यांची राहील. 


६. प्रस्तुत खर्च २२१०-५०४१ (CPHC) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२४०७०४१२४५५९५३१७ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय हा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL MAHADEV 


ig 
KUMERIYE 
A N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7de2c699c260e8b545f2736f6ac 
ef82da1 1a2da0a65565eSbcb99995bc1 12 
fe6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C4770170FA4EC3BAEC96 

DOFA6B787BC46960639B94799F693ES5F1 
K U M F R | Y F 26CA6F1AF70, cn=ANIL MAHADEV 

KUMERIYE 

Date: 2024.07.04 18:00:41 +05'30' 


(अनिल कुमेरीये) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९९ /सेवा-५ 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प/लेख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्रीमती रंजना सज्जन कांबळे, रा.आढीव पो.गुरसाळे ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर. 
१०.निवडनस्ती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सेवा-५ 


eon & टी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


